महिला व बाल विकास विभाग 


पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाकरिता सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.०६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : -१९ मार्च,२०२४ 


वाचा :- १) म. वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६, दि. 02.99.2023. 


शासन निर्णय:- 


२म.वबा. वि. शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६, दि. २९.०२.२०२४. 


पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत 


राबविण्यात येत आहे. सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता पोषण अभियानांतर्गत विविध उपक्रमापैकी मोबाईल 


खरेदीचा खर्च वगळता उर्वरित बाबींचा खर्च भागविण्याकरिता विद्यमान तरतुदीमधून खालील विवरणपत्रातील रकाना 


क्रमांक २ मधील प्रधान लेखाशीर्ष / उपशीर्ष / उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 


७८.१५०८ कोटी (अक्षरी रुपये अठ्ठ्याहत्तर कोटी पंधरा लक्ष आठ हजार फ़क्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रुपये कोटीत) 
र प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक संकेतांक/ विद्यमान तरतुद | यापूर्वी वितरीत cle 
क्र. ie Seas तरतूद वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
es) 2 3 = ८-5) ५ 
१ | २२३६-पोषण आहार 
०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(११) राष्ट्रीय पोषण अभियान 
(११) (०१) पोषण अभियान 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३४३.२३ ति 
२२३६ २०८४, ३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर वो वहीत) 
२. | (११) (०२) पोषण अभियान 
(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 943.6024 ३५.३४ र 
२२३६ २०९३, ३१- सहा. अनुदाने वेतनेतर 
एकूण ४९६.९०८१ ३५.३४ ७८.१५०८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१७७/का.६ 


२. केंद्र शासनाकडून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर APIP च्या मर्यादेत त्यांच्या हिऱ्‌याचा निधी 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना आयुक्तालय स्तरावरून कार्यवाही करण्याच्या 
अधीन राहून सदर निधी वितरण आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. त्याकरिता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा. 

३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी वरीलप्रमाणे उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला निधी त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत SNA खात्यावर शिल्लक असलेला निधी मोबाईल खरेदी संदर्भातील 
खर्च वगळता उर्वरित बाबींकरिताचा खर्च अदा करण्यासाठी उपयोजनात आणण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७७/ व्यय-६, दिनांक १५.०३.२०२४ अन्वये 
दिलेले अभिप्राय विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३१९११११४६५६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


(वि. रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थ-७, मंत्रालय, मुंबई 

५) कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग यांना विनंती करण्यात येते की, सदर निधी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर तात्काळ आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांना वितरीत 
करावा. 


६) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


